उपआयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ पदावरुन 
सहआयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ पदावर 
पदोन्नतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१७/पदुम-१ 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक : ११ जून, २०१८. 
शासन Aa :- 

पशुसंवर्धन विभागातील डॉ. विनायकराव विठठलराव लिमये, उपआयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ 

(वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६००) यांना सहआयुक्त पशुसंवर्धन गट-अ (वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० 
ग्रेड पे ७६००) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नती नंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. उपआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे नाव सह आयुक्त पशुसंवर्धन पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
1 a | 2 3 
a . | डॉ.विनायक विठ्ठलराव लिमये | सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, औंध, 


उपआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग पुणे (डॉ. तटवर्ती यांचे सेवानिवृत्तीने रिक्‍त झालेल्या 
अन्वेषण विभाग, औंध, पुणे-६७. | पदावर) 


२. सदर पदोन्नती ही, पदोन्नतीच्या खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या जेष्ठतेनुसार मा. 

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून 

भरण्याबाबत सापवि/१६-ब/यांनी दि. २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनानुसार देण्यात येत 

आहे. 

३. डॉ.लिमये यांना पदोन्नतीच्या पदावर हजर होण्यासाठी सबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी तात्काळ 

कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. 

४. संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधीमार्फत पदस्थापनेत बदल 

करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम १९७९ मधील तरतूदीनुसार 

शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०६१११७३२००६८०१ असा आहे. हा शासन 

areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वि Digitally si 
DN: c: -Governmen ॥ Of Maharashtra, 
Kiran V ee et 


032, st=Maharashtra, 
82db2238fb7337a9a9b8 


25. a 
e00b% '5b509d1f6850ddcc783bdb120 
1 r 1 n ठे [ 90f, cn=Kiran V Kurundkar 


iran 
Date: 2018.06.11 17:32:03 +05'30' 


(किरण कुरुंदकर) 
सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव. 
४) आयुक्‍त पशुसंवर्धन,महाराष्ट्र राज्य, औंध,पुणे-०७. 
५) सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६) प्रादेशिक पश्ुसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे. 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१८/प्र.क्र.१७/पदुम-१ 


७ सहआयुक्त Was, रोग अन्वेषण विभाग औंध, पुणे-६७. 

८) महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१०) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांद्रे(पूर्व), मुंबई-४०० ०५१. 
११) संबंधित अधिकारी, द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१२) निवडनस्ती-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


